अतिवृष्टीमुळे बृहन्मुंबईतील राज्य शासकीय 
कार्यालये लवकर सोडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०२४ / प्र. क्र.४५/ १८ (र. व का.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय (विस्तार), 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जुले, २०२४ 


परिपत्रक : 


भारतीय हवामान खात्याकडून मिळालेल्या अंदाजानुसार मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये 
मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविलेला आहे. ही बाब विचारात घेऊन मंत्रालयातील व 
बृहन्मुंबईतील सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी (आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधीत कार्यालये व 
अधिकारी / कर्मचारी , स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करणारे अधिकारी / कर्मचारी व विधिमंडळ कामकाजाशी संबंधीत 
अधिकारी / कर्मचारी वगळता ) जे अधिकारी / कर्मचारी रेल्वेने दूरचा प्रवास करतात अशा अधिकारी/कर्मचारी 
यांना आज सोमवार, दिनांक ०८ जुले, २०२४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता मा. मुख्य सचिव यांच्या निर्देशानुसार 
कार्यालय सोडण्याची अनुमती देण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०८१५०१५३०९०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ROSHANI DINESH 
KADAM PATIL 


(रो. दि. कदम-पाटील) 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, 
मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील बृहन्मुंबईतील सर्व विभाग / कार्यालये 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
निवड नस्ती ( कार्यासन रवका-१). 


